वर्ष ८ , अंक ४७ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - मध्य उप - विभाग 

गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 29236 


COMMISSIONER FOR CO - OPERATION AND REGISTRAR OF CO - OPERATIVE 

SOCIETIES , MAHARASHTRA STATE , PUNE 

New Central Building , Second Floor , Pune - 411 001 
ORDER 


Pune , 

Dated 31st October 2022 . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - १ 


No. URB / 1 - S - A . / Rupee Co - op Bank / Liquidation / Order / 2022 / 2572. - In exercise of the powers 
conferred upon me by the Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 I , Anil Kawade , 
Commissioner for Co - operation and Registrar of Co - operative Societies , Maharashtra State , Pune 
hereby order the winding up of the affairs of Rupee Co - operative Bank Ltd. Pune . Maharashtra 
under section 110 - A ( 1 ) ( ii ) read with section 103 of the Maharashtra Co - operative Societies act , 
1960 and apppoint Shri Dhananjay Prabhakar Doiphode , Regional Joint Director ( Suagr ) Pune as 
Liquidator of Rupee Co - operative Bank Ltd. Pune , Maharashtra to conduct the affairs of the said 
bank as per the powers exercisable u / s 105 of Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 


[ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये १६.०० 


The liquidator should submit quarterly progress report of Liquidation Proceedings to the 
undersigned and under intimation to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation . 


( १ ) 


ANIL KAWADE , 

Commissioner for Co - operation and 
Registrar of Co - operative Societies , 
Maharashtra State , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ , जि . यवतमाळ , यांचे कार्यालय 

आदेश 

क्रमांक जिउनि - यवत / वि -२ / अष्टविनायक पत / कलम १५६/५३३२ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , नानासाहेब चव्हाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ 
या आदेशान्वये अष्टविनायक अर्बन को- ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या . , नेर , र.न. ४६२ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक 
३० मार्च २०२२ रोजीचे ठरावमध्ये नमूद कर्मचारी / अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे : 

X 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . रविंद्र मधुसुदन गिरोलकर 

श्री . गजानन प्रभाकर तांबुळे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


सरव्यवस्थापक 
व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

विशेष वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली अधिकारी 


( 4 


वरीलप्रमाणे वाचा क्र . ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना याबाबत सुचित करण्यात येत की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या 
कर्जदाराकडील ताबा , जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेऊ नये . 


कार्यक्षेत्र 


वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमुद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 


44 


( ५ ) 

यवतमाळ जिल्ह्यापुरते 

यवतमाळ जिल्ह्यापुरते 


( २ ) सदर अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , ९ ८ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांना दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ , ” अ -४ , ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहीती संबंधीत 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग , अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे . त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहीती सादर 
करावी . 


( ( 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढुन टाकल्यास किंवा त्यांच्या मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलानाने शासकीय कोषागारत 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज . त्यांच्या शासकीय कोषागारात कलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . त्याबाबत नमुना अ -१ , अ -२ , ” व अ -४ , ” सोबत जोडलेला आहे . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . 

१ ९ ४२ / २०१३ दि . बेसन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधनकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दशनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढुन घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकारी अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०५ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त ब " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे कलम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

पतसंस्था 


( 4 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


सहकारी बँक / 


( १३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयांची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनाचे पालन करावे . बँकेचे / पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे कामकाजाचा कर्जदार निहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


यवतमाळ , 

दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ . 


( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - १ अ 


नानासाहेब चव्हाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / शारदा बँक / क . २१ / नोंदणी रद्द / २०२२ / २५७ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , अनिल कवडे , सहकारी आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे असा आदेश 
देतो की , श्री शारदा सहकारी बँक लि . पुणे ( नोंदणी क्रमांक पीएनए / बीएनके / २५६ , दिनांक ९ फेब्रुवारी १ ९ ७८ ) या बँकेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . सदर बँकेचे विलिनीकरण दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ पासून अंमलात आलेले असल्यामुळे , सदर दिनांकापासून सदर बँकेचे विसर्जन 
झाले आहे . असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अनिल कवडे , 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांचे कार्यालाय 

आदेश 

क्रमांक वि- १ / श्री नवनाथनापत / अधि . / कर्म . / क .१५६ / अधि.प्रदान / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या 
आदेशान्वये श्री नवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व 
तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ 
मार्च , २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

अ.क्र . 


४ 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


( १ ) 

१ 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदर अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


श्री . सतिष सोमनाथ कोकाटे 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
नाशिक जिल्हा 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहीती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दशनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 
पतसंस्था ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


सहकारी बँक / 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of Process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल 
करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाच्या दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी . सदर परिपत्रकातील सुचनांचे 
उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या देशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मॅनेजर / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा 
दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


( १४ ) सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहिर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही 
ही नियमानुसार विहीत मुदतीत पुर्ण करण्यात यावी . विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पुर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल , २०२५ 
पासुन पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी . 


नाशिक , 

दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०२२ . 


डॉ . सतिश खरे , 
जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , नाशिक . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 / 2022 / 1979 

The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial 
Officers - 


2 . 


Name and Present Posting 


1 . ( * ) Smt . N. S. Anekar 


Judge , Labour Court , Nanded . 
Shri N , K , Joshi ( On Repatriation ) 
Judge , Labour Court , Mumbai . 


Bombay , 

Dated 14th November 2022 . 


Bombay , 

Dated 15th November 2022 . 


New Posting 

Judge , Labour Court , Mumbai . 


Metropolitan Magistrate , 61st Court , Kurla , 
Mumbai . 


No. A - 1203 / 2022 / 1987 

In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 9 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the High Court is pleased to appoint Shri Sangram Shrihari 
Shinde , Adhoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , District Bhandara , as an Additional 
Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect . 


R. N. JOSHI , 

Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


High Court , Bombay , 

Dated 11th November 2022 . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Shri Shaikh Mohammed Juned Mohammed 
Jalal 


No. A - 3920 / 2022 / 2017 


Read . Government Notification Law and Judiciary Department No. CJM - 1318 / 

208 / Pra . Kra . 54 / Ka - 3 , dated 9th May , 2022 regarding appointment as 
Civil Judges , Junior Division . 


R. N. JOSHI , 
Registrar General . 


In exercise of the powers conferred by section 11 ( 3 ) of the Code of Criminal Procedure , 1973 
( No. 2 of 1974 ) , the Hon'ble Chief Justice and Hon'ble Judges are pleased to confer the powers of 
Judicial Magistrate of the First Class on the Following Civil Judge Junior Division and post him 
at the place mentioned against his name with effect from the date he assume charge of the post . 
Sr. No. Name of the newly appointed Civil Judge 

Place of posting 

1 . 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Yavatmal . 


R. N. JOSHI , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read : 


Sr. 

No. 


Government Notification , Law and Judiciary Department No. 
CJM - 1219 / 548 / Pra . Kra . 89 / Ka - 3 , Dated 20 October , 2022 
regarding appointment as Civil Judges , Junior Division . 


In exercise of the powers conferred by Section 11 ( 3 ) of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the Hon'ble Chief Justice and Hon'ble Judges are 
pleased to confer the powers of Judicial Magistrate of the First Class on the following 
Civil Judges Junior Division and post them at the place mentioned against their names 
with effect from the date they assume charge of the post . 


Name of the newly appointed 
Civil Judge 


1 Smt . Thakare Jaya Suresh 


2 Shri Patil Mayur Sampat 


No. A - 3920 / 2022 / 2019 


3 Shri Telgote Praful Bharat 


4 Shri Gulve Vijay Nivrutti 


5 Smt . Shinde Priyanka Vishvakant 


6 Shri Shinde Aditya Krishna 


7 Shri Makandar Juber Shabbir 


Place of Posting 

Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Amravati 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kolhapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Buldhana 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Thane 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Sangli 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


Name of the newly appointed 
Civil Judge 


Sr. 

No. 

8 Smt . Waje Vinita Vinayak 


9 Shri Shastri Onkar Sanjay 


10 Smt . Chaudhari Madhuri Ashok 


11 Smt . Kannurkar Sushila Nurandappa 


12 Shri Badakh Mahesh Ramchandra 


13 Smt . Takbhaure Lalita Tarachand 


14 Shri Zende Bhalchandra Rawsaheb 


15 Smt . Deshpande Sneha Pradeep 


16 Smt . Hakke Swaranjali Sudhakar 


17 Shri Masurkar Nilesh Ulhas 


18 Shri Salunkhe Sachin Sambhaji 


19 Shri Panchal Shrinivas Hanumant 


20 Smt . Ghule Swapna Tukaram 


21 Smt . Bhagat Ruchi Rajan 


22 Shri Pawar Nagesh Vilas 


Place of Posting 

Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Dhule 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Sangli 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Dhule 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Sangli 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Wardha 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Latur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Latur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Latur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Thane 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nanded 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


Sr. 
No. 

23 Smt . Saini Mahima 


Name of the newly appointed 
Civil Judge 


24 Smt . Makandar Vahida Aslam 


25 Smt . Gorle Neha Rajesh 


26 Smt . Pathan Shahnavaj Aman 


27 Smt . Bagal Shraddha Dinkar 


28 Smt . Cheke Monika Motiram 


29 Shri Gawai Chandrashekhar Ashokrao 


30 Smt . Pimple Swapnali Vijaykumar 


31 Shri Chavan Aditya Ajay 


32 Shri Bage Abhishek Madhukar 


33 Shri Pakade Radharaman Ramdas 


34 Smt . Bhongale Shubhada Vijay 


35 Smt . Pende Smita Jagannath 


36 Smt . Patil Namrata Parashuram 


37 Shri Bhosekar Amol Shivaji 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - २ 


Place of Posting 

Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Thane 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Chandrapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kolhapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Akola 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Thane 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Amravati 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Akola 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kolhapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Satara 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Thane 


P 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

Name of the newly appointed 
Civil Judge 


Sr. 
No. 

38 Smt . Rama Shripad Kapil 


39 Smt . Ghatge Isha Vivekanand 


40 Smt . Salvi Sangita Sudhakar 


41 Smt . Mehare Chhaya Shamkumar 


42 Smt . Gaikwad Aarti Maroti 


43 Smt . Joshi Shilpa Shashikant 


44 Shri Bhingardeo Sumedh Sanjay 


45 Shri Shinde Rajendra Dhanaji 


46 Shri Mohite Sagar Sanjeevan 


47 Smt . Kambale Monika Kashinath 


48 Shri Kolte Ganesh Rajesh 


49 Shri Surwase Kashinath Tippanna 


50 Smt . Pathan Nikishanaj Ashrafkhan 


51 Smt . Waghmare Vaishali Vasant 


52 Shri Bankar Pravin Shamrao 


Place of Posting 

Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Chandrapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Raigad at Alibag 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gondia 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Amravati 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Latur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kolhapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Satara 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kolhapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Jalgaon 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Osmanabad 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gadchiroli 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhandara 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Osmanabad 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


Sr. 
No. 

53 Shri Latake Krishna Shivaji 


Name of the newly appointed 
Civil Judge 


54 Shri Gaikwad Vijaysinh Narayan 


55 Shri Kale Ravi Shridhar 


56 Smt . Lambhate Sayali Ramesh 


57 Smt . Ghorpade Priya Balasaheb 


58 Smt . More Kranti Ramesh 


59 Smt . Mardhekar Maithilee Prakash 


60 Smt . Patel Lisha Himmat 


61 Smt . Patel Honey Mukesh 


62 Shri Wadiwale Mahatab Yousuff 


63 Smt . Rajput Vaishnavi Virendrasingh 


64 Smt . Kolekar Vanita Maruti 


65 Shri Dev Raghavendra Narharrao 


66 Shri Kumbhar Vinayak Popat 


67 Smt . More Renuka Sudhir 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ३ 


Place of Posting 

Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Jalna 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kolhapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Parbhani 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kolhapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nanded 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Yavatmal 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


Sr. 
No. 


Name of the newly appointed 
Civil Judge 


68 Smt . Tambe Dhanshree Sanjay 


69 Smt . Khandare Priti Arun 


70 Smt . Chavan Manjushri Chandrakant 


71 Shri Jagtap Amol Nathuram 


72 Shri Patil Uddhav Vasant 


73 Shri Irle Ravi Shivajirao 


74 Smt . Magare Priyanka Shrirang 


High Court , Bombay , 

Dated 11th November 2022 . 


Place of Posting 

Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Buldhana 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Thane 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Sangli 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Parbhani 


R. N. JOSHI , 
Registrar General . 


1 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following 
Officers leave for the period mentioned against their names - 

Name and Designation 


2. Shri V. P. Patkar , 


Smt . S. S. Kosamkar , 

Principal District and Sessions Judge , 
Latur . 


5 . 


3. Shri S. R. Kafre , 

Judge , 

Family Court , Yavatmal . 


the then Principal District and 
Sessions Judge , Gondia now 
Principal District and Sessions Judge , 
Amravati . 


4. Shri N. V. Nhavkar , 


No. A1202 / 2022 


the then President , Industrial Court , 
Maharashtra , Mumbai now 
Principal District and Sessions Judge , 
Nanded . 


Shri P. L. Palsingankar , 
Judge , 

Family Court , 

Bhandara . 


१३ 


Period 

Ex - post facto sanction to Commuted leave 
for 01 day i.e. on 6th August 2022 with 

permission to prefix second half day casual 
leave on 5th August 2022 . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ३ अ 


Earned leave for 03 days from 7th August 2022 
to 9th August 2022 with permission to 
leave headquarters from 6th August 2022 
( A.O.H. ) till 10th August 2022 ( B.O.H. ) . 


Earned leave for 05 days from 8th August 2022 
to 12th August 2022 prefixing holiday on 
7th August 2022 . 


Earned leave for 03 days from 10th August 
2022 to 12th August 2022 prefixing holiday 
on 9th August 2022 and suffixing holiday on 
13th August 2022 with permission to leave 
headquarter from 8th August 2022 ( A.O.H. ) 
till 12th August 2022 ( A.O.H. ) . 


Earned leave for 03 days from 10th August 
2022 to 12th August 2022 prefixing holiday 
9th August 2022 and suffixing holidays on 
13th August 2022 to 15th August 2022 with 
permission to leave headquarters from 
8th August 2022 ( A.O.H. ) till 16th August 
2022 ( B.O.H. ) . 

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not 
proceeded on leave during the above period . 


१४ 


1 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

( II ) 


Name of the Judicial Officer 


4 . 


Smt . S. S. Kosamkar 


2. Shri V. P. Patkar 


3. Shri S. R. Kafre 


Shri N. V. Nhavkar 


5. Shri P. L. Palsingankar 


High Court , Appellate Side , 
Bombay , 14th November 2022 . 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of concern 
Judicial Officers . 


Shri R. B. Rote , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Latur . 


Shri A. M. Khan , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Gondia . 


Smt . G. P. Kawdikar , District Judge 1 and 
A. S. J. Yavatmal . 


Shri S. B. Parate , Member , Industrial Court , 
Mumbai . 


Shri P. S. Khune , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Bhandara . 


D. S. DESHMUKH , 

Registrar , 

( Insp . II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


1. Shri H. S. Mahajan , 


No. A1202 / 2022 

The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following 
Officers leave for the period mentioned against their names 

Name and Designation 


Principal District and Sessions 
Judge , Beed . 


2. Shri L. B. Magdum , 

Judge , 

Famil Court , 
Satara . 


APPELLATE SIDE 


3. Shri S. C. Chandak , 

the then Principal District and Sessions 
Judge , Kolhapur now Principal District 
and Sessions Judge , Pune . 


4. Smt . R. V. Mohite , 

Judge , 

Family Court , 

Osmanabad . 


5. Smt . S. S. Sawant , 


१५ 


Principal District and Sessions Judge , 
Raigad - Alibag . 


Period 

Commuted leave for 09 days from 

10th August 2022 and 18th August 2022 
prefixing holiday on 9th August 2022 and 
suffixing holiday on 19th August 2022 . 
Earned leave for 02 days i.e. on 16th August 
2022 and 17th August 2022 prefixing holidays 
on 13th August 2022 to 15th August 2022 and 
suffixing holiday on 18th August 2022 with 
permission to leave headquarter from 

12th August 2022 ( A.O.H. ) till 19th August 2022 
( B.O.H. ) . 

Earned leave for 02 days i.e. on 16th August 2022 
and 17th August 2022 with permission to leave 
headquarter after flag hoisting of 15th August 
2022 till 18th August 2022 ( B.O.H. ) . 


Ex - post facto sanction to the Commuted leave 
for 03 days from 16th August 2022 to 18th August 
2022 with permission to leave headquarter 
after flag hoisting on 15th August 2022 till 
Evening of 18th August 2022 . 

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Earned leave for 03 days from 16th August 2022 
to 18th August 2022 prefixing holidays on 
14th August 2022 and 15th August 2022 and 
suffixing holiday on 19th August 2022 with 
permission to leave headquarters from 13th 
August 2022 ( After Lok - Adalat ) till 20th August 
2022 ( B.O.H. ) . 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not 
proceeded on leave during the above period . 


१६ 


1 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

( II ) 


Name of the Judicial Officer 


Shri H. S. Mahajan 


2. Shri L. B. Magdum 


3. Shri S. C. Chandak 


4. Smt . R. V. Mohite 
5. Smt . S. S. Sawant 


High Court , Appellate Side , 
Bombay , 15th November 2022 . 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of concern 
Judicial Officers . 


Smt . S. R. Patil , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Beed . 


Smt . K. V. Bora , District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Satara . 


Smt . P. F. Sayyad , District Judge – 1 and Additional 
Sessions Judge , Kolhapur . 


Shri V. G. Mohite , District Judge - 3 , Osmanabad . 
Shri A. Y. Thatte , District Judge - 2 , Raigad - Alibag . 


D. S. DESHMUKH , 

Registrar , 

( Insp . II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

नागरी नेमणुका 

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ . 
अधिसूचना 

क्रमांक कृषिआ -३१२२ / प्र.क्र . २८६ /१६-अ.- डॉ . श्री . राहूल चिंतामण राऊत , कृषि अधिकारी ( सामान्य ) , पंचायत समिती वसमत , जिल्हा 
परिषद , हिंगोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम ६६ ( १ ) नुसार दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२२ ( म.पू. ) पासून 
शासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
ज्योत्स्ना अर्जुन , 

कार्यासन अधिकारी , 


अ.क्र . 

१ 


कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक मत्स्यआ -२०२२ / प्र.क्र . १४४ / पदुम -१२ . – मत्स्यव्यवसाय विभागातील खालील नमूद सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ( तांत्रिक ) 

हे नियत वयोमानानुसार वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ( म.नं. ) रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत . 

अधिकाऱ्यांचे नाव 

जन्म दिनांक 

श्री . दिपक शिवाजी कुऱ्हाडे 

१ ९ ऑक्टोबर १ ९ ६४ . 


6 


पदनाम 

सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ( तांत्रिक ) , 

सहायक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय कार्यालय , सांगली 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

श्रीनिवास शास्त्री , 

शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

नियोजन विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ . 
अधिसूचना 

क्रमांक निविआ २ ९ २२ / प्र.क्र . ४३६ / का . ९ ४२१ . – श्री . हेमंत दत्ता भांगले , अवर सचिव , नियोजन विभाग हे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ 
( म.नं. ) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 


१८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

वनिता शिरसाट , 
कार्यासन अधिकारी . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 

गो . ते . रुग्णालय संकुल आवार , ९ वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक आयुसे- ० ९ २२ / प्र.क्र . ९ ८ / आयु - १.- वैद्य मुनिश्वर भजनदास शेंडे , सहयोगी प्राध्यापक , द्रव्यगुण , शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय , 
नांदेड हे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 


— 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सु . द . धोंडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 

गो . ते . रुग्णालय संकुल आवार , ९ वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४००००१ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक आयुसे -१०२२ / प्र.क्र . १०२ / आयु- १. - वैद्य शिवाजी मारोतराव पानझडे , प्राध्यापक , शालाक्यतंत्र , रा . आ . पोदार वैद्यक महाविद्यालय 
( आयु . ) , मुंबई हे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सु . द . धोंडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


